मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार 
हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्र. क्र. मुदवा २०२३/प्र.क्र.४१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४.०३.२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांकःसीओई-२०२२/प्र.क्र.३४/ज.वि., दिनांक २६.०९.२०२२ 
२ मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.मुअ/तापाविम/आ-३/७९७/२०२३, दि.१६.०२.२०२३ 

शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व 
त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत आस्थापनेवरील ८८ पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत आणि 
रुपांतरित आस्थापनेवरील ०४ पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत किंवा संबंधित कर्मचारी त्या पदावर 
कार्यरत असेपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपज्ञील सोबतच्या 
प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 
2. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५, मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च, ००१ संचालन व प्रशासन (०७) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा, (०७) (०४) अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे - सरदार सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९५६) " या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


४. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३१५१२२०३२०३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने, 
AMRUTA AJIT eee eee 


RESOURCES DEPARTMENT 
"30! 


सोबत- वरीलप्रमाणे. INAMDAR WATER RESOURCES O 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
3. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
४.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
५. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 

६. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०२३/प्र.क्र.४१/जवि दि.१४.०३.२०२३ चे 


विवरणपत्र 2 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
| पदनाम प ; ; मदा विकास एकूण 
विकास ।विकास विकास । उपविभाग sue. 
विभाग, ।उपविभाग | उपविभाग ।क्र,३ 
नंदुरबार ।क्र,१ क्रर अक्कलकुवा 
तळोदा ।तळोदा 
१ २ ३ v & द ८ 
g कार्यकारी अभियंता १... | क ||. छे |. कै. |. छै 
२ उपकार्यकारी अभियंता १. | o | o | खक. | 8 
3 | उपअभियंता/उपविभागीय a g १ g 3 
अभियंता 
४ | BMS अभियंता/ डं डं शु डं १६ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
Gq स्थापत्य अभियांत्रिव दिशी डु डु डु १२ 
सहाय्यक 
द वभागीय लेखापाल १. | eo & | -s |: 
७ आरेखक g— | o | o | क. | १ 
८ सहाय्यक आरेखक १ | o | o | oe | 8 
g अनुरेखक | वक. | 8 g १ 3 
१० | प्रथम लिपिक १. ॥ o | o ||. के. | १ 
१९१ | वरिष्ठ लिपिक ष्‌ १ १ १ ८ 
शर कनिष्ठ लिपिक/लि.टं 1 २ R २ xo 
१३ लघु टंकलेखक / g ha शिडी | g 
निम्नश्रेणी लघु लेखक 
१४ | टंकलेखक 3 १ g १ द 
१५ भांडारपाल १ | 0 | poo Le | १ 
१६ । सहाय्यक भांडारपाल १ Le | | 0 | a १ 
१७ । संगणक १ po | 0 | =a १ 
१८ | वाहनचालक १ १ १ १ % 
१९ |नाईक || ९१ fll lll | 08 १ 
२० fT  /7773_761ढ|[| ७ २ २ २ ११ 
२१ |चोकोदारा TR g g % 
एकूण डड १८ Ro १८ ८८ 
AMRUTA AJIT आ वभ 
INAMDAR A cau 
(अ.अ.इनामदार) 


शासनाच्या अवर सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदवा २०२२/प्र.क्र.४१/जवि दि. .०२.२०२३चे 
विवरणपत्र-२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


वाहनचालक दि.३१/०५/२०२६ 


मजूर दि.३०/०४/२०२५ 


पा बच्चु चव्हाण मजूर दि.३१/०१/२०२७ 


5 आहा A डा 


AMRUTA AJIT एवा 
INAMDAR ee 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


